महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः एएससी-१५२२/प्र.क्र.२७/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: १७ नोव्हेंबर, २०२२. 


संदर्भ - १) सामान्य प्रशासन विभाग शासन आदेश क्र.एएससी-१५२२/प्र.क्र.२७/१४-अ, 
दिनांक ५.९.२०२२ . 
-शासन आदेश- 
सन २०२२-२३ या निवडसूची वर्षामध्ये मंत्रालयीन विभागातील निवडश्रेणी लघुलेखकांना वरिष्ठ स्वीय 
सहायक पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात तदर्थ पदोन्नती संदर्भाधिन आदेशान्वये देण्यात आळेली आहे. सदर 
आदेशातील खालील निवडश्रेणी लघुलेखकांच्या पदोन्नतीनंतरच्या पदस्थापनेत स्तंभ क्रमांक ८ मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे प्रशासकीय कारणांस्तव बदल करण्यात येत आहे:- 


अ. | श्री/ नांव मराठी/ | प्रवर्ग | सध्याचा विभाग पदोन्नतीने पदोन्नतीनं 
क्र. | श्रीमती इंग्रजी पदस्थापना सुधारित 
दिलेला विभाग | पदस्थापनेचा 
विभाग 
| a 2 3 | 8 | 4 & | we ८ 
¥ श्री सुनिल मराठी अजा | महसूल व वन । वित्त विभाग महसूल व वन 
भाऊराव विभाग विभाग विभाग 
जाधव 


२. पदोन्नतीबाबतच्या अन्य अटी व शर्ती संदर्भाधिन आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे राहतील. 


३. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२२१११७१५११०५७९०७ असा आहे. हा AT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


Digitally signed by GAJANAN BHIMRAO GURAV 


GAJANAN : ne 
BHIMRAO GURAV #222 ose 
(ग. मि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित निवडश्रेणी लघुलेखक (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
प्रत, 


१) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 
२) सह सचिव / उप सचिव (आस्थापन), संबंधित मंत्रालयीन विभाग 
) निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन 98-31). 


